डॉ. पारस एच. मंडळेचा, बघिरीकरण 
तज्ञ, जिल्हा रूग्णालय, बीड यांना 
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील “आरोग्य वैद्यकीय 
अधिकारी” या पदावर प्रतिनियुक्ती 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि २०२१/प्र.क्र.९६/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत संकुल,१० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: १० मे, २०२१. 
वाचा : - 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३८/कार्यासन-१२, दि.१७.१२.२०१६ 
महानगरपालिका आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद यांचे क्र. मनपा/आस्था-१/२०२१/५३०, 
दि.३१.०३.२०२१ रोजीचे पत्र. 
शासन आदेश :- 
कोरोना कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाचे संक्रमण व प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने 
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर ताण निर्माण झालेला आहे. सदर संसर्गजन्य रोगावर 
नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्‍यक ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरीता महानगरपालिका आयुक्त, 
औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद यांनी केलेल्या विनंतीनुसार डॉ. पारस एच. मंडळेचा, बघिरीकरण 
तज्ञ, जिल्हा रूग्णालय, बीड यांची औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या “आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी” या पदावर 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, निलंबन व बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-३ मधील मार्गदर्शक सूचनाच्या 
अधीन राहून परिश्ष्टि-२ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व संदर्भ क्र.०१ येथील शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार पुढील आदेश्ापर्यंत करण्यात येत आहे. 
३. डॉ. पारस एच. मंडलेचा, बघिरीकरण तज्ञ, जिल्हा रूग्णालय, बीड यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर 
हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकाऱ्यांने प्रतिनियुक्तीवर हजर होऊन तसा 
अनुपालन अहवाल शासनास व संबंधितांस सादर करावा. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.om या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१०१११४०८९७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Vi S h al U d a ५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
7 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5189556b7a95d589 
p U Nn d | | kra O G h od ke 6bbb81496f403bb58ac3e, cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2021.05.10 15:48:35 +05'30' 
(वि. पुं. घोडके) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
डॉ. पारस एच. मंडळेचा, बघिरीकरण तज्ञ, जिल्हा रूग्णालय, बीड. 


शासन seat क्रमांकः प्रतिनि २०२१/प्र.क्र.९६/सेवा-२ 


प्रत, 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) महानगरपालिका आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

) संचालक, आरोग्य सेवा(१), मुंबई 

) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ / लातूर मंडळ. 

) जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, बीड. 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र-२ नागपूर 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र-२ नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / बीड. 

अवर सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुबई 

अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-२) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


२८. > <-> ६2 > ५-८ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


